महाराष्ट्र मत्स्यसेवा - सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय/ 
प्रकल्प व्यवस्थापक, दापचरी (तांत्रिक, गट-अ 

(जाहिरात क्र.०३/२०२०) या पदावर सरळसेवेने नियुक्ती 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : मत्स्यआ२०२३/प्र.क्र.१४५/पदुम-१२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०२४ 


वाचा:- कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र.मत्स्यआ२०२३/प्र.क्र.१४५/पदुम-१२, दिनांक ११.०३.२०२४ 


शासन शुध्दिपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन आदेशातील परिच्छेद ३ मधील अट क्र.१९) नंतर खालील २०) या अटीचा 
समावेश करण्यात येत आहे- 


२०) सदरचे नियुक्‍ती आदेश सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय/प्रकल्प व्यवस्थापक, दापचरी, 
गट-अ (तांत्रिक) या संवर्गामध्ये जाहिरात क्र.३/२०२० मधीळ सरळसेवेने नियुक्तीबाबत मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.१४२६/२०२३ व MA. क्र. 
२००/२०२४ तसेच सदर भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व 
मा.उच्च न्यायालय वा अन्य कोणत्याही न्यायालयात दाखल असलेल्या कोणत्याही विवक्षीत 
न्यायालयीन प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०४१२१५४७४७०४०१ असा 
आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR MAHADEO JAKHATE 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=83112e1445917d0a21 fbab36d7cOff41e09863c93a2e62ea1 
b0c01da16b7a161, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JAKHATE rr 
( foo. 4. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (मत्स्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व मा. विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः मत्स्यआ२०२३/प्र.क्र.१४५/पदुम-१२ 


षु , 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

. अ. मु. स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
ae 
र्‌. 


सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


अ.मु.स. (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.मा. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, नवी मुंबई. 
११.आयुक्‍्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१२.महाळेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई/नागपूर. 


१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

१५.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सर्व 

१७. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१८.निवडनस्ती पदुम-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


